महाराष्ट्र 


मागणी क्रमांक के-११ मुख्य SAN “४८०१ 
वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च” सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षातील अंतिम तरतूद व बचतीची 
रक्‍कम प्रत्यार्पित करणेबाबत (कार्यक्रम). 


शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२२/प्र.क्र. ४१(५)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


दिनांक २९.११.२०२१ 


२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


दिनांक ०४.०३.२०२२ 


३. झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


दिनांक २९.०३.२०२२ 


४. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


दिनांक ३१.०३.२०२२ 


शासन निर्णय- 


दिनांक : ३१ मार्च, २०२२ 


क्र.सौरप्र-२०२१/प्र.क.१५७ (भुसावळ) /ऊर्जा-७, 
क्र.सौरप्र-२०२१/प्र.क.१५७ (भुसावळ) /ऊर्जा-७, 
क्र.निधिवि-२०२२/उविप्र/प्र.क.४६ /ऊर्जा-५, 


क्र.सौरप्र-२०२१/प्र.क.१५७ (भुसावळ) /ऊर्जा-७, 


सन 2029-2022 या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ४८०१ वीज 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च अंतर्गत केलेल्या एकूण कार्यक्रमांतर्गत तरतूद रुपये १०००,००,०१,०००/- 
(रुपये एक हजार कोटी एक हजार रुपये फक्त) मधून रु.१०००,००,००,००० /- अंतिम अनुदान/ तरतूद 
ठेवण्यात येत असून रुपये १,०००/- प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 


(रक्‍कम हजारात) 
उपश्ीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च | बचत 
1१ | २ ३ 8 दु 
मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज | Yoooooo | ५०००००० i अर्थसंकल्पित पुर्ण 
प्रकल्पांवरीलळ भांडवळी खर्च, ०२ रक्‍कम खर्च 
औष्णिक विद्युत निर्मीती, १९०, करण्यात आली 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर आहे. 
उपक्रमातील गुतवणूका पंचवार्षिक 


योजनेअंतर्गत योजना राज्य योजना 
(00), (००)(०८) महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
निर्मीती कंपनीस भागभांडवल (कार्यक्रम) 
(४८०१४०८६) ५४ गुंतवणूका 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२२/प्र.क्र. ४१(५)/ऊर्जा-३ 


उपश्ीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित | प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च | बचत 
1१ | २ 3 8 4 
मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज | Yoooooo | ५०००००० | अर्थसंकल्पित पुर्ण 
प्रकल्पांवरीलळ भांडवली खर्च, ०५ रक्‍कम खर्च 
पारेषण व वितरण, १९०, सार्वजनिक करण्यात आली 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील आहे. 


गुतवणूका (०१) भांडवली गुंतवणूक, 
(09)(09) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ 
सुत्रधारी कंपनीमध्ये भागभांडवली 
गुंतवणूक (महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनीमध्ये भागभांडवली 
गुंतवणूक) (कार्यक्रम) (४८०१४०९५) ५४ 


गुंतवणूका 

मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज | 1 .०० र सदर बाब विधान 
प्रकल्पांवरीळ भांडवली खर्च, ०५ मंडळाच्या 

पारेषण व वितरण, १९०, सार्वजनिक निदर्शनास 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील आणण्यासाठी 
गुतवणूका (०१) भांडवली गुंतवणूक, केलेली लाक्षणिक 
(09)(02) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ तरतूद प्रत्यार्पीत 
सुत्रधारी कंपनीमध्ये भागभांडवली करण्यात आली 
गुंतवणूक (महाराष्ट्र राज्य विद्युत आहे. 


पारेषण कंपनीमध्ये भागभांडवली 
गुंतवणूक) (कार्यक्रम) (४८०१४१०१) ५४ 
गुंतवणूका 

एकूण ४८०१ १००००१ १००००० शिका 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०५०९११४३५३९८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NANASAHEB 
RAJARAM DHANE 


(ना. रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
२. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२२/प्र.क्र. ४१(५)/ऊर्जा-३ 


३ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

४ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

४ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

५ महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, औंध रोड, स्पायसर कॉलेज समोर, पशुसंवर्धन 
आयुक्‍तालया शेजारी, औंध, पुणे-४११ ००७. 

६ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्या., WHMIS, ais (पूर्वी, मुंबई-५१ 

७ अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / राळेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

८ निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई४०० ०५१ 

९ अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१० कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

११ वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 

१२ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 

१३ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


